पथकिनारवर्ती नियमातील इमारत रेषा व 
नियंत्रण रेषांच्या अंतरामध्ये सुधारणा 
करणेसाठी समिती गठीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरबीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१४ मे, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय क्र.आरबीडी-१०८१/८७१/रस्ते-७, दिनांक ९.३.२००१ 
च्या निर्णयान्वये पथकिनारवर्ती नियमात एक सूत्रता आणण्यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषांची अंतरे विहित 
केली आहेत. तथापि शासनस्तरावर पथकिनारवर्ती नियमामध्ये विहित केलेल्या अंतराममध्ये शिथिलता 
देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात. सद्य:स्थितीत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांचे अवलोकन केले 
असता या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

याकरीता शासनाने सध्याच्या पथकिनारवर्ती Pade इमारत/नियंत्रण रेषांच्या अंतराबाबत 
विचारविनीमय करून सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय, क्र.आरबीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-७,दि. ०४ मे,२०१८ याव्दारे अधिक्रमित करण्यात 
येत आहे. 
२. पथकिनारवर्ती नियमात सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


प्रधान सचिव (महसूल) अध्यक्ष 

प्रधान सचिव (सा.बां.) सदस्य 

प्रधान सचिव (न.वि.-१) सदस्य 

सचिव (रस्ते) (सा.बां.) सदस्य 

उप सचिव (रस्ते) (सा.बां.) सदस्य सचिव 
समितीची कार्यकक्षा :- 


(१) अस्तित्वातील प्थकिनारवर्ती नियमामधीळ इमारत रेषा, नियंत्रण रेषा, सेवा रस्ते याबाबत 
सर्वकष अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनास शिफारशी करणे. 

(२) पथकिनारवर्ती नियमाच्या पालनासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर विकास विभाग 
तसेच महसुल विभागांच्या Online परवानगी देण्याबाबत संगणकीकरणासाठी एकसुत्रता व 
त्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीची पध्दत सुचविणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरबीडी-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-७ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१३२१२६०४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


Digitally signed by Prakash K Ingole 
p fa ka S h K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3e67265689b1060d15b7956db930c838cb81 
| n g (0 | e 8845016d02e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole 
Date: 2018.05.14 13:21:40 +05'30' 
(प्रकाश इंगोले ) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (महसूल),महसुल व वन विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
२. प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव (न.वि.-१), नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

६. उप सचिव (रस्ते) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

७. निवडनस्ती (रस्ते-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


